केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवीतन योजना, सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोबर, २०२० ते 
मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.७०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.१५ एप्रिल, २०१०. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, 
दि. २३ एप्रिल, २०२०, दि.१८ जून, २०२०, दि.०२ सप्टेंबर, २०२० व १० नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ५००,००,००,०००/- (रुपये पाचशे कोटी फक्त) एवढी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेळी आहे. सदरहू योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
रु.३७५,००,००,०००/- (रुपये Hal पंच्याहत्तर कोटी फक्त) इतका निधी संदर्भ क्र. ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी माहे ऑक्टोबर, २०२० ते मार्च, २०२१ या 
कालावधीच्या खर्चासाठी रु.१२५,००,००,०००/- (रुपये vHal पंचवीस कोटी फक्त) या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच 
मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO 
Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आळेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 
जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झाळेला खर्च “मागणी क्र. एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०८) (१०) इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२२३५ अ ३०२) 
" या लेखाज्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -2020/F क्र.9०/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत 
या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम 
व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित 
वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९४/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक २३/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२५१९११४६७९२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal 
Ukirade 


(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुकत, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ HATTA व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 


eon SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, दिनांक : २५ मार्च, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना 


अ.क्र. जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक ऑक्टोबर, २०२० ते मार्च, २०२१ 
मुंबई हहर ॥९००२८ ३०२०८२९४० 
२ मुंबईउपनगर 19०28 ५४६४०० 
३ ठाणे ९००३६ १२२५००० 
g रायगड Noog2 ६७३८२६० 
4 रत्नागिरी ९००२३ ५९००००० 
& सिंधुदूर्ग ९००१८ ४९११९२० 
| oe पालघर ॥१००३७ १९३४३००० 
कोंकण विभाग ३४०७४७५२० 
Z नाशिक Nooog ५६५९१६६२७६ 
९ धुळे Noor १०९१३३१०० 
| wm जळगाव ॥९००१० ६८५३८०४१२२ 
fw अहमदनगर Noo3o २६७०१०७० 
२ नंदुरबार ॥९००२७ ४५४२६००० 
नाशिक विभाग २२९४२३०५६८ 
३ पुणे ॥९००४० ८२११००० 
४ सोलापूर ९००१९ २९४००००० 
षु सातारा Noo32 ४५०००० 
६ सांगली 1९०००८ ३४९५७०० 
| १ | कोल्हापूर ००३९ ८३५०४२६ 
पुणे विभाग ४९९०७१२६ 
ष्ट नागपूर ॥१००१४ २८०००००० 
ck वर्घा Noo2y 43300000 
20 चंद्रपूर Noo24 4oo00000 
२१ भंडारा Noo33 ३८२००००० 
22 गडचिरोली ९००१३ ४०२०६००० 
२३ गोंदिया ॥९००२४ १४८०१७४६ 
नागपूर विभाग १८५१०७७७४६ 
२४ अमरावती ॥९००११ २७०००००० 
२५ अकोला Nooy4 93039200 
२६ यवतमाळ ॥१०००७ ३७४९१८९० 
२७ बुलढाणा Noo3é ३७६१०५५५ 
२८ वाशिम ९००२२ ६६६९५८४ 
अमरावती विभाग १२१८०३८२९ 
२९ औरगाबाद ९००३५ ४१६८३८०० 
३० बीड ॥९००३४ २७८२६३११ 
३१ नांदेड ९००३१ ३०४२०२०० 
३२ परभणी ॥१००१६ २०८१३७०० 
33 उस्मानाबाद ॥१००२० ५५००००० 
३४ जालना Nooay 43992200 
34 लातूर Nooog ७२७७५४०० 
३६ हिंगोली Nooay ६०७१००० 
औरंगाबाद विभाग २५८२०३२११ 
एकूण १२५००००००० 


